सन 2092-93 या आर्थिक वर्षात धर्मादाय 
प्रयोजनार्थ धर्मादाय संस्थांना धर्मादाय 
देणगीचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०९१२/प्रक्र.७७(१)/सेकपी-१ 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ११ वा, मजला, 
मुंबई. 
तारीख: २१ मार्च, २०१३ 
वाचा -- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-१११२/प्रक्र.११९/सेकपी-१, दि.७.१२.२०१२. 


२) शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०९१२/प्रक्र.9७/सेकपी-१, दि.२७.१२.२०१२. 


शासन निर्णय-- 


गृह विभागाअंतर्गत धर्मादाय प्रयोजनार्थ खेळविलेल्या अश्‍वशर्यतीतून प्राप्त होणारा कर 


राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा होतो. शासनास प्राप्त होणाऱ्या सदर उत्पन्नाच्या अनुषंगाने धर्मादाय 


प्रयोजनासाठी देणग्या देण्याकरिता सन २०१२-१३ या चाळू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये रु.१ 


कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. सन २०१२-१३ या चाळू आर्थिक वर्षातील रु.१ कोटीच्या 


तरतुदीमधून संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयानुसार रु.३,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीन लाख फक्त) व 


संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयानुसार रु.२२,८८,०००/- (अक्षरी रुपये बावीस लाख अटठ्ठयाऐंशी हजार 


फक्त) अशी एकुण रु.२५,८८,०००/- (अक्षरी रुपये पंचवीस लाख अठ्ठयाऐंशी हजार फक्त) एवढी 


रक्‍कम खर्च करण्यात आलेली असून, रु.७४,१२,०००/- (अक्षरी रुपये चौरेहत्तर लाख बारा हजार 


फक्‍त) इतकी रक्‍कम शिल्लक आहे. शासन याद्वारे रु.७४,१२,०००/- (अक्षरी रुपये चौरेहत्तर लाख 


बारा हजार फक्त) इतक्या उपलब्ध तरतुदीमधून सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार ३१ धर्मादाय 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०९१२/प्रक्र.७७(१)/सेकपी-१ 


संस्थांना रु.१८,३०,०००/- (अक्षरी रुपये आठरा org तीस हजार फक्त) इतकी रक्‍कम धर्मादाय 


प्रयोजनार्थ देणगी म्हणून मंजूर करण्यास मान्यता देत आहे. 
२. संबंधित संस्थेने केलेल्या अर्जाप्रमाणे, त्यांनी ज्या प्रयोजनार्थ निधीची मागणी केली आहे त्यासाठीच 


निधी मंजूर करण्यात येत असून तो त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करावा. तसेच खर्चाच्या अनुषंगाने “ 


सनदी लेखापाल “ (Chartared Accountant) यांनी प्रमाणित केलेले उपयोगिता प्रमाणपत्र निधी प्राप्त 


झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत शासनास सादर करावा. संबंधित नोंदणीकृत संस्थांनी 


नियमानुसार संस्थेचे ऑडीट करण्याची दक्षता घ्यावी. 


३.  श्री.वि.वि. दपके, कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग (विशेष) यांना ज्ञापन क्र.गृहआ- 


१०१३/प्र.क्र.९६/आस्था-२, दि.७.२.२०१३ अन्वये आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 


करण्यात आले आहे. 


४. श्री. प्र. ता. गौड, सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग (विशेष) यांना ज्ञापन क्र.गृहआ- 


१०१३/प्र.क्र.१६१/आस्था-२, दि.१४.२.२०१३ अन्वये नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले 
आहे. 


५. यावरील खर्च गृह विभाग, मागणी क्र.बी-०६, मुख्यलेखाशीर्ष २२५०-इतर सामाजिक सेवा (००) 


१०१- धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या, (००) (००) (०३) धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या-संस्थांना देणग्या 


(२२५० ०२२ ८), ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन २०१२-१३ या आर्थीक वर्षाकरिता मंजूर 


केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


६. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौ.संदर्भ क्र.१२२/१३/व्यय-८, दि.२०.३.२०१३ अन्वये 


मिळालेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०९१२/प्रक्र.७७(१)/सेकपी-१ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०३२११७५०४९६६२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash 


Prakash aoe 
id 


= Prakash Tatyasaheb 
C=IN,S= 


Tatyasa h e b MAKARASHT ०- 


OVERNMENT OF 
G Ou d MAHARASHTRA, OU = HOME 
Date: 2013.04.02 16:46:30 +05'30' 


(प्र. ता. गौड) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र (१), (नेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. वित्त विभाग, व्यय-८/अर्थ-४, 
५. अर्थसंकल्प, गृह विभाग, 
६. सर्व संबंधित धर्मादाय संस्था, 


७. निवड नस्ती, सेकपी-१, गृह विभाग, 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०९१२/प्रक्र.७७(१)/सेकपी-१ 


सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या धर्मादाय देणगीचे वाटप 


करण्याबाबतचे शासन निर्णय क्र.आरएसी-०९१२/प्र.क्र.७७(१)/सेकपी-१, दि. २१ मार्च, २०१३ चे 


सहपत्र. 
अ. क्र. संस्थेचे नाव मंजूर रुपये 
१ । अजित फाऊंडेशन, आगळगाव, बार्शी, सोलापूर ५०००० 
२ | कै.विनायकराव म्हसे सार्वजनिक वाचनालय, कोंढवड ता.राहुरी जि.अहमदनगर | २५००० 
३ | लोकजीवन फाऊंडेडान, वसंत व्हॅली, गोरेगांव पूर्व मुंबई ४०००० 
४ | बाल विकास विद्या मंदिर, जोगेश्वरी पूर्व मुंबई. ४०००० 
५ | धनाजी नाना विद्यालय, खिरोदा, रावेर जळगाव ४०००० 
६ । माघ्यमिक आश्रमशाभ, लोहारा, रावेर, जि.जळगाव. २५००० 
७ | कुसुमताई सार्वजनिक वाचनालय व ग्रंथालय, रावेर, जळगांव २५००० 
८ | साने गुरुजी शिक्षण संस्था, नांदुरी , तुळजापूर जि.उस्मानाबाद ४०००० 
९ | शब्दगंध साहित्यीक परिषद, आदिनाथ नगर, पाथर्डी, अहमदनगर २००००० 
१० | ० | सावित्री रामचंद्र खरात प्रतिष्ठाण, यशवंत नगर, चंदननगर रोड, पुणे. १५०००० 
११ | श्री.अष्टविनायक सेवाभावी संस्था, गणेशनगर, संगमनेर, जि.अहमदनगर ५०००० 
१२ ज्ञानगंगा शिक्षण प्रसारक मंडळ, बडनेर भोलजी, ता.नांदुरा जि.बुलढाणा २००००० 
१३ | वेदशास्त्र संस्कृत पाठझाळा, सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग ५०००० 
१४ | सिध्देश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ, आंधळी, ता.पळूस जि.सांगली १००००० 
१५ | कारभारी आण्णा चॅरिटेबल फाऊंडेशन, बारामती, जि.पुणे ५०००० 
१६ | सरोजनी नायडू महिला बचत समिती, टाकळी बु., ता.नायगांव जि.नांदेड ५०००० 
१७ | माऊली बहुउद्देशीय महिला संस्था, तडवळे, बार्शी, जि.सोलापूर २५००० 
१८ | श्री. नंदकुमार नामदेव घाडगे, मु.पो.गोटेवाडी विसापूर, ता.तासगांव जि.सांगली २५००० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०९१२/प्रक्र.७७(१)/सेकपी-१ 


अ. क्र. संस्थेचे नाव मंजूर रुपये 
१९ | श्री. महालक्ष्मी महिला मागासवर्गीय सेवाभावी संस्था, अंबाजोगाई, जि.बीड २५००० 
२० | महिला मंडळ, तासगांव, जि.सांगली १००००० 
२१ ।न्यू तरुण व्यायाम मंडळ, निमणी ता.तासगाव जि. सांगली. ५०००० 
२२ ।मा.ना.अँडआर.आर.(आबा) पाटील ग्रंथालय, तासगांव जि.सांगली. १००००० 
२३ | डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तासगाव तालुका वाचनालय, जि.सांगली २५००० 
२४ | शिवशाही प्रतिष्ठाण, सांगली ता.मिरज जि.सांगली ५०००० 
२५ | सिध्देश्वर संशोधन अँण्ड ग्रामीण विकास प्रतिष्ठाण, वाघोली, कवठेमहांकाळ, ४०००० 

जि.सांगली 
२६ | अंबिका महिला विकास प्रतिष्ठान , शेळकेवाडी, ता.कवठेमहांकाळ, जि.सांगली ५०००० 
२७ | सांगली जिल्हा निवारा संघ, सांगली जि.सांगली ४०००० 
२८ | SH. सावळासिध्द शिक्षण संस्था, सावळज, ता.तासगांव, जि.सांगळी ५०००० 
२९ | निंबवडे बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, निंबवडे, ता.आटपाडी जि.सांगली ४०००० 
३० | गितांजली बहुउद्देशिय संस्था, ता.पलुस, जि.सांगली. ५०००० 
३१ | कामधेनु सेवाभावी संस्था, अंबाजोगाई, जि.बीड २५००० 
एकुण रुपये (अक्षरी रुपये अठरा लाख तीस हजार फक्त) १८३०००० 


Prakash 


Digitally signed by Prakash Tatyasaheb 


Tatyasaheb Goud, 0 


IN, S = MAHARASHTRA, O = 


Tatyasah eb Go ud GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


OU = HO! 
Date: 201 


DN: CN = Prakash 
U = 


ME 
3.04.02 16:47:58 +05'30" 


(प्र. ता. गौड) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


